तेराव्या वित्त आयोगाने शिफारस केलेल्या 
१) तुरुंगातील सोईसुविधेमध्ये वाढ करणे व 
२) तुरुंगातील सुरक्षेमध्ये सुधारणा 
करण्यासाठी उपकरणे खरेदी करण्यास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१३१३/प्र.क्र.३१९/तुरुंग-२ 
जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर नं. १, ३० वा मजला, 
कफ परेड, मुंबई-४०० ००५. 
दिनांक: ९ सप्टेंबर, २०१४. 


वाचा 

१) शासन निर्णय क्रमांकः कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र. लेखातेरावा 

वि.आ./२०१०-११/५९८१/कक्ष-८ (३) दिनांक १७/७/२०१० 
२) शासन निर्णय क्रमांकः शासन निर्णय गृह विभाग क्र. जेएलएम-१३१०/प्र.क्र.१३१/पीआरएस-२, 
दि.१० मार्च, २०११. 

प्रस्तावना 

१३ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाने सन २०११-२०१२ ते सन २०१४-१५ या वर्षाकरिता तुरुंग 
विभागासाठी रु.६०.०० कोटीची शिफारस केली आहे. त्यानुसार तुरुंग विभागाकरिता (१) तुरुंगातील 
सोईसुविधेमध्ये वाढ करणे याकरिता रु. ३०५६.१६ लाख व (२) तुरुंगाच्या सुरक्षा व्यवस्थेमध्ये सुधारणा 
करणे याकरिता रु. २९४३.८४ लाख असे एकूण रुपये ६०.०० कोटीच्या कृती आराखडा तयार करुन 
त्यास शासनाची मान्यता देण्यासाठी कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी त्यांच्या संदर्भित 
दिनांक १७/७/२०१० च्या पत्रान्वये प्रस्ताव शासनास सादर केला होता. त्यास संदर्भाधीन क्र. २ च्या 
शासन निर्णयान्वये मान्यता दिलेली आहे. १३ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार विविध घटकांसाठी 
केंद्र शासनाकडून प्राप्त होणाऱ्या अनुदानाचा विविध प्रयोजनाच्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास शासनाने जी 
प्रशासकीय मान्यता दिलेली आहे, त्यानुसार सन २०१३-१४ या वर्षाकरीता खालीलप्रमाणे नमूद केलेल्या 
कामाच्या अंदाजपत्रकास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याचा निर्णय विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय 

अ) राज्यातील खालील तुरुंगातील सोईसुविधेमध्ये वाढ करण्यासाठी रु. ७,६४,०४,०००/- (सात 
कोटी चौसष्ट लाख चार हजार फक्त) व ब) राज्यातील खालील तुरुंगातील सुरक्षा व्यवस्थेमध्ये सुधारणा 
करण्यासाठी रु. ७,५१,३१,९०९/- (सात कोटी एकावन्न लाख एकतीस हजार नऊशे नऊ फक्त) अशा 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१३१३/प्र.क्र.३१९/तुरुंग-२ 


एकूण १५,१५,३५,९०९ /- (रुपये पंधरा कोटी पंधरा लक्ष पसतीस हजार नऊशे नऊ फक्त) इतक्या 
खर्चाच्या अंदाजपत्रकास शासन प्रशासकीय मान्यता देत आहे. 
अ) राज्यातील तुरुंगातील सोईसुविधेमध्ये वाढ करण्यासाठी प्रस्तावित कामे. 


(रुपये लाखात) 
अ.क्र कामांचे नांव सन २०१३-१४ 
मध्यवर्ती कारागृहे. 
णो . | येरवडामध्यवर्ती कारागृह, पुणे. 
कारागृहात ८ नवीन ART बांधणे. १२५.४३ 
२. | Fay मध्यवर्ती कारागृह, मुंबई. 
FATA फरऱ्या बसविणे. १३.२५ 
३. । ठाणे मध्यवर्ती कारागृह, ठाणे. 
कारागृहात २ नवीन INET बांधणे. १२.१७ 
४. । औरंगाबाद मध्यवती कारागृह, औरंगाबाद. 
कारागृहात १६ नवीन RT बांधणे. १८९.१७ 
५. | नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृह, नाशिक. 
महिला कैद्यांसाठी नवीन बरॅक्स बांधणे १६.२३ 
६. । नागपूर मध्यवर्ती कारागृह, नागपूर. 
FATA फरऱ्या बसविणे. ३०.०० 
जिल्हा कारागृह-वर्ग-१. 
७. । येरवडा खुले जिल्हा कारागृह, पुणे. 
१) पाण्याची टाकी व स्नानगृहासाठी ओटे बांधणे. ५.०० 
२) बॅरेक्समधील वॉटर प्रुफींगची कामे. ७.०० 
८. | भायखळा जिल्हा कारागृह, मुंबई. 
१) बॅरेक्समध्ये फरश्या बसविणे. १०.०० 
२) बॅरेक्समधीळ वॉटर प्रुफींगची कामे. ६.०० 
९. । रत्नागिरी विशेष कारागृह, रत्नागिरी. 
भूमिगत पाण्याची टाकी व उंच पाण्याची टाकी व नवीन पाईपलाईन करणे. २१.०० 
णि ०. | धुळे जिल्हा कारागृह, धुळे. 
१) २ वॉच टॉवरचे बांधकाम. ४.०५ 
2) बॅरेक्समध्ये फरश्या बसविणे. १०.०० 
णं १. | जिल्हा खुले कारागृह, पैठण, जि. औरंगाबाद. 
FATA फरऱ्या बसविणे. १२.०० 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१३१३/प्र.क्र.३१९/तुरुंग-२ 


अ.क्र मांचे नांव सन २०१३-१४ 
१२. | अकोला जिल्हा कारागृह, अकोला. 
१) पाण्याची टाकी व स्नानगृहासाठी ओटे बांधणे. २.०० 
२) नवीन वॉच टॉवरचे बांधकाम ६.०० 
३) बॅरेक्समध्ये फरड्या बसविणे. ५.०० 
४) बॅरेक्समधीळ वॉटर प्रुफींगची कामे. ३.०० 
१३. | भंडारा जिल्हा कारागृह, भंडारा. 
१) बंद्यांना कपडे धुण्यासाठी ओटा बांधणे. ०.९६ 
२) बॅरेक्समध्ये फरड्या बसविणे. ५.५० 
३) RATA छताची दुरुस्ती १.०० 
१४. । चंद्रपूर जिल्हा कारागृह, चंद्रपूर. 
१) अस्तित्वात असलेल्या पाणी पुरवठ्याचे नुतनीकरण करणे. १.२० 
२) पाण्याची टाकी व स्नानगृहासाठी ओटे बांधणे. १२.२५ 
३) अस्तित्वात असलेल्या ड्रेनेज लाईनचे नुतनीकरण करणे. २.०० 
४) बॅरेक्समध्ये Mesa बसविणे. १.६० 
१५. । यवतमाळ जिल्हा कारागृह, यवतमाळ. 
बॅरेक्समध्ये HRSA बसविणे. ३.५० 
१६. | वर्धा जिल्हा कारागृह, वर्धा. 
१) पाण्याची टाकी व स्नानगृहासाठी ओटे बांधणे. १.२५ 
2) बॅरेक्समध्ये फरऱ्या बसविणे. २.०० 
३) बॅरेक्समधील वॉटर प्रुफींगची कामे. १.५० 
१७. | बोस्टल स्कुल, नाशिक. 
कारागृहात २ नवीन वॉच टॉवर बांधणे. ८.०० 
जिल्हा कारागृह-वर्ग-२. 
१८. | अलिबागजिल्हा कारागृह, अलिबाग. 
१) अस्तित्वात असलेल्या पाणी पुरवठ्याचे व ड्रेनेज लाईनचे नुतनीकरण २.०० 
करणे. 
२) बॅरेक्समध्ये फरऱ्या बसविणे. ४.०० 
१९. । परभणी जिल्हा कारागृह, परभणी. 
महिला कैद्यांसाठी नवीन IT बांधणे १०.०० 
२०. | उस्मानाबाद जिल्हा कारागृह, उस्मानाबाद. 
१) नवीन वॉच टॉवर बांधणे. ४.०० 
२) बॅरेक्समध्ये फर्या बसविणे. ८.०० 
३) बॅरेक्समधील वॉटर प्रुफींगची कामे. ५.०० 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१३१३/प्र.क्र.३१९/तुरुंग-२ 


अ.क्र मांचे नांव सन २०१३-१४ 
२१. | बीड जिल्हा कारागृह, बीड. 
१) नवीन वॉच टॉवर बांधणे. ३.०० 
२) बॅरेक्समधील वॉटर प्रुफींगची कामे. २०.०० 
२२. नांदेड जिल्हा कारागृह, नांदेड. 
१) पाण्याची टाकी व स्नानगृहासाठी ओटे बांधणे. २.२० 
२) बॅरेक्समध्ये फरऱ्या बसविणे. ५.०० 
३) बॅरेक्समधील वॉटर प्रुफींगची कामे. १०.०० 
२३. विसापूर जिल्हा कारागृह, विसापूर, जिल्हा-अहमदनगर. 
१) पाण्याची टाकी व स्नानगृहासाठी ओटे बांधणे. ३.०० 
२) कारागृहात २ नवीन AT बांधणे. ५०.०० 
२४. सोलापूर जिल्हा कारागृह, सोलापूर. 
१) एक नवीन वॉच टॉवर बांधणे. ५.०० 
२) बॅरेक्समध्ये फरऱ्या बसविणे. ६.०० 
२५. सातारा जिल्हा कारागृह, सातारा. 
१) पाण्याची टाकी व स्नानगृहासाठी ओटे बांधणे. १.०० 
२) बॅरेक्समध्ये फरश्या बसविणे. ३.५० 
3) पुरुष बंद्यांकरिता कारागृहात २ नवीन FHT बांधणे. ३४.९६ 
२६. अहमदनगर जिल्हा कारागृह, अहमदनगर. 
१) पाण्याची टाकी व स्नानगृहासाठी ओटे बांधणे. ३.०० 
२) नवीन वॉच टॉवर बांधणे. ४.०० 
3) RTA फरऱ्या बसविणे. २.५० 
४) अस्तित्वातील महिला बंद्यांच्या बॅरेकची दुरुस्ती. ५.०० 
२७. आटपाडी खुली वसाहत, आटपाडी, जिल्हा सांगली. 
बंद्यांकरिता २८ नवीन खोल्यांचे बांधकाम करणे. ४९.५७ 
जिल्हा कारागृह-वर्ग-३. 
RC, कोल्हापूर जिल्हा कारागृह, कोल्हापूर. 
१) पाण्याची टाकी व स्नानगृहासाठी ओटे बांधणे. ०.७५ 
२) अस्तित्वातील ड्रेनेज लाईनचे नुतनीकरण. ३.०० 
3) महिला बंद्यांच्या RHA स्नानगृहाचे बांधकाम. १.५० 
एकुण ७६४.०४ 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१३१३/प्र.क्र.३१९/तुरुंग-२ 


ब) सुरक्षा व्यवस्थेत वाढ करण्यासाठी खरेदी करावयाची सुरक्षा साधने /उपकरणे. 
जिल्हा कारागृह अलिबाग, सावंतवाडी, बुलडाणा, परभणी, उस्मानाबाद, बीड, नांदेड, जळगांव, 
विसापूर, सोलापूर, सांगली ह्या कारागृहात सुरक्षा साधने व उपकरणे उपलब्ध करणे. 


अ.क्र वस्तूंचा तपशील एकूण | दर प्रती नग (रुपये) | एकूण आकडे 
नग रुपयात 
| 9. | मल्टी झोन डोअर फ्रेम मेटल डिटेक्टर | ae | २,१०,०००/- २३,१०,०००/- 
२. । हॅन्ड हेल्ड मेटल डिटेक्टर्स ८८ ४,०००/- ३,५२,०००/- 
३. | मोबाईल जामर्स २२ ७०,०००/- १५,४०,०००/- 
४. | वाकी टॉको सेट्स | ११० | १८,५००/- २०,३५,०००/- 
स्टंटीक सेट ११ | ३१,५५२/- ३,४७,०७२/- 
५. | डिझेल जनरेटर-१० ११ | ४,००,०००/- ४४,००,०००/- 
६. ।सी.सी.टी.व्ही (एच. डी. बेस) 
(मध्यवती कारागृह ठाणे, कोल्हापूर व 
औरंगाबाद) 
१) सर्व्हर १२ टीबी ७ ८,६७,८७७/- ६०,७५,१३९/- 
2) सर्व्हर ६ टीबी ३ ८,८७,६०४/- २६,६२,८१२/- 
3) सर्व्हर (आर.ए.आय.डी.) ३ १४,४२,८८२/- ४३,२८,६४६/- 
४) व्हंडाल प्रुफ बॉक्स कॅमेरा १९२ ६८,०१५/-। १,३०,५८,८८०/- 
५) पी.टी.झेड डोम कॅमेरा १०६ १,५४,४४८/- १,६३,७१,४४८/- 
६) ८ पोर्ट स्वीच (पी.आय.ई.) ५७ ३२,२९१/- १८,४०,५८७/- 
७) ८ पोर्ट स्वीच (जी.आय.ई.) ४ ३३,०४४/- १,३२,१७६/- 
८) २४ जी.इ. स्वीच ४ ७,०१,८८२/- २८,०७,५२८/- 
९) ट्रान्स रिसीव्हर मोडयल (१००० बेस | ११४ २४,९९५/- २८,४९,४३०/- 
एल.एक्स) 
१० ट्रान्स रिसीव्हर APSA (१००० बेस | ६ १०,०००/- ६०,०००/- 
एस.एफ.पी.) 
११)३२” एल.सी.डी. मॉनिटर १२ ४९,०००/- ५,८८,०००/- 
१२) इंस्टॉलेडहन HRM आणि इतर ३ ४४,५७,७१७/- १,३३,७३,१५१/- 
एकुण ७,५१,३१,९०९/- 


यावरील होणारा खर्च सन २०१३-१४ या वित्तीय वर्षात १ मागणी क्र. बी-५, मुख्य लेखाशीर्ष 
२०५६-तुरुंग (००), (१०१)-तुरुंग (००), (२०) -१३ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार तुरुंगातील 
सोईसुविधेमध्ये वाढ (२०५६ ०२६९) (केंद्र पुरस्कृत) (योजनांतर्गत/दत्तमत), ५३ मोठी बांधकामे व २) (००) 
(२१ तेराव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार तुरुंगाच्या सुरक्षेमध्ये सुधारणा (केंद्र पुरस्कृत) 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१३१३/प्र.क्र.३१९/तुरुंग-२ 


(योजनांतर्गत) (२०५६ ०२५१) ५२ यंत्रसामग्री व साधनसामग्री या लेखा MSTA उपलब्ध होणाऱ्या मंजूर 


तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०१४०९०९११४१४७४५२९ असा आहे. हा Seat 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रत, 


Digitally signed by 
1 Ravindra Ishwar Giri 
Ravi Nn d f DN: CN = Ravindra Ishwar 
Giri, C = IN, S = 
maharashtra, O = 
a | S h War GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = 


es HOME 
| a Date: 2014.09.09 16:00:25 
+05'30' 


(र. ई. गिरी) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग. 


. अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 


२. कारागृह उपमहानिरीक्षक (मुख्यालय) , महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
३. विशेष पोलीस महानिरीक्षक (दक्षिण विभाग), मुंबई/कारागृह उपमहानिरीक्षक, (पूर्व विभाग), 


नागपूर, (पश्चिम विभाग)/पुणे, (मध्य विभाग), औरंगाबाद, 


. अधीक्षक, सर्व मध्यवर्ती कारागृह, 

. अधीक्षक सर्व जिल्हा कारागृह, 

. महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य १ मुंबई, 

. महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य २ नागपूर, 
. महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य १ मुंबई, 

९. 


महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य २ नागपूर, 


१०. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

११. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, (इमारती -२) मंत्रालय, मुंबई -३२, 
१२. अवर सचिव (बीयुडी-१) गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२ 

१३. निवड नस्ती (तुरुंग-२). 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


